पोलीस विभागातील अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या 
अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व मंजूरीचे 
अधिकारामध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-आरएमई-०२१७/प्र.क्र.४०/पोल-५ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ६ मार्च, २०१७ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय क्रमांक-एमएजी-२००५/९/प्र.क्र.१/आरोग्य-३, दिनांक १९ मार्च, २००५. 
२. शासन निर्णय क्रमांक-वैखप्र-२०१६/प्र.क्र.१६/२०१६/राकावि-२ दिनांक १६ मार्च, २०१६. 
प्रस्तावना :- 
पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ मधील 
तरतूदींच्या अधीन राहून आकस्मिक उदभवणा-या २७ आजारांवर रुग्णालयात घेतलेल्या STARA 
तसेच ५ गंभीर आजारावर शासनाने संपूर्ण खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी मान्यता दिलेल्या खाजगी रुग्णालयात 
घेतलेल्या उपचारावरील वैद्यकीय खर्चाच्या प्रत्येक प्रकरणी रुपये १,००,०००/- (रुपये एक लाख) च्या 
मर्यादेत प्रतिपूर्तीस मंजूरी देण्याचे अधिकार कार्यालय प्रमुखांना आहेत. या मर्यादेवरील वैद्यकीय 
खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची प्रकरणे संबंधीत प्रशासकीय विभागाकडे सादर केली जातात. सद्य:स्थितीत 
औषधांच्या किंमतीत व उपचार पध्दतीवरील खर्चामध्ये झालेली वाढ तसेच अशी प्रकरणे निकाली 
काढण्यास लागणारा कालावधी इत्यादींचा विचार करता प्रचलित कमाल मर्यादेत वाढ करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिनांक १६ मार्च, २०१६ अन्वये या 
मर्यादामध्ये केलेले बदल विचारात घेऊन वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व 
मंजूरीचे अधिकारांबाबत खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भ क्रमांक-२ येथील दिनांक १६ मार्च, २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार वैद्यकीय प्रतिपूर्तीच्या 
अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व मंजूरीचे अधिकारांबाबत खालीलप्रमाणे शासनाने निर्णय घेतलेला आहे - 
१. महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम १९६१ व त्यांनतर वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णयामधील तरतूदींच्या अधीन राहून पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई आणि पोळीस 
आयुक्‍त (पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रनिहाय) यांना रुपये ३,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन लाख फक्त) 
पर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीस मंजूरीचे अधिकार प्रदान करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. रुपये 3,00,000/- (अक्षरी रुपये तीन लाख फक्त) पेक्षा जास्त वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या 
प्रकरणांना महाराष्ट्र राज्य (वैद्यकीय देखभाल) नियम १९६१ व त्यांनतर वेळोवेळी निर्गमित करण्यात 
आलेल्या शासन निर्णयामधीळ तरतूदींच्या अधिन मंजूरी देण्याचे अथवा उचित निर्णय घेण्याचे पूर्ण 
अधिकार संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग म्हणजेच या विभागास राहतील. 


शासन निर्णय HAH: आरएमई-०२१७/प्र.क्र.४०/पोल-५ब 


३. वर नमूद केल्याप्रमाणे पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई आणि पोळीस आयुक्‍त (पोलीस 
आयुक्तालय कार्यक्षेत्रनिहाय) यांच्या स्तरावर वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या प्रकरणांना मंजूरी देताना 
महाराष्ट्र राज्य (वैद्यकीय देखभाल) नियम १९६१ व त्यांनतर वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या 
शासन निर्णयामधीळल तरतुदींची काटेकोरपणे तपासणी करुन मंजूरी देण्याची यावी. 


४. हे आदेशा सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-वैखप्र-२०१६/प्र.क्र.१६/२०१६/ 
राकावि-२, दिनांक १६ मार्च, २०१६ अनुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहतील. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०१७०३०६१११२५१३३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


5 h M Digitally signed by Suresh M. Khade 

U if e S 7 e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4b9c3bfe0cf5832f9fb73e937c85fff475ad0238a 


Khade oe 
(सुरेश खाडे) 
उप सचिव, गृह विभाग. 
प्रत, 


१) TAM महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

३) सर्व विशोष पोलीस महानिरीक्षक, 

४) पोलीस आयुक्त (सर्व पोलीस आयुक्त कार्यक्षेत्रनिहाय) 

५) सर्व पोलीस अधिक्षक, 
) 
) 
) 
) 


६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9, ATS 

७) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १,मुंबई 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई, 

१०) जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय (सवी 
११) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१३) निवडनस्ती (पोल-५ अ/ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


